आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३- 

२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत “व्याघ्र 

प्रकल्प या योजनेकरीता निधी वितरीत 

करण्याबाबत. 

अनावर्ती-केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०६ए९८२) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०६ए९९१) 

आवर्ती - केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०६बी००२) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०६बी०११) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४. 
२) पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र No.4-1(58)/2023-PT&E, Dt.29.9.2023. 
३) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२५.०५.२०२३ व दि.२७.११.२०२३. 
४) वन विभागाची नस्ती क्र.डब्लुएलपी १०.२३/प्र.क्र.३१४/भाग-२/फ-१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वन विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


केंद्र पुरस्कृत “व्याघ्र प्रकल्प -अनावर्ती व आवर्ती” या योजनांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकाकरीता सन 


२०२३-२४ या वर्षाकरीता संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये केंद्र हिळ्यासाठी पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. त्यास 


अनुसरुन केंद्र/राज्य हिऱ्यासाठी एकूण रु.१९३.१६ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३- 


२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४०६-वनीकरण व वन्यजीव या मुख्य 


लेखाशिर्षातर्गत केंद्र पुरस्कृत “व्याघ्र प्रकल्प - अनावर्ती व आवर्ती” या योजनांतर्गत अनुसूचित जमाती 


घटकाकरीता प्राप्त झालेला केंद्र/राज्य हिऱयाचा निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून 


खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब/उदिष्ट | सन २०२३-२४ | यापूर्वी वितरीत | सदर शासन 
साठी निधी निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेला निधी 
1 १ | २ ३ 1 ४ | षु 
२४०६ ५९८२ अनावती । ३१, सहायक ७०६.९७  १३५.६९८०० ६०.९७ 
केंद्र हिस्सा (६०%) अनुदाने 
२४०६ ५९९१ अनावर्ती (वेतनेतर) १८७.९९ ९०.४६८६७ ४०.६५ 
राज्य हिस्सा (Yo %) 
एकूण अनावर्ती (अ) ८९४.९६ | २२६.१६६६७ १०१.६२ 
२४०६ Boo? आवती ३१, सहायक ४८३.९७। १३२.९६१०० ४५.७७ 
केंद्र हिस्सा (५०%) अनुदाने 
२४०६ 8०११ आवर्ती (वेतनेतर) १८८.९७। १३२.९६१०० ४५.७७ 
राज्य हिस्सा (Yo %) 
एकूण आवर्ती (ब) ६७२.९४ | २६५.९२२०० ९१.५४ 
एकूण(अ--बो १५६३.९० | ४९२.०८८६७ १९३.१६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१९३.१६ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्याण्णव लाख सोळा हजार फक्त) इतका 


निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, वन विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशञांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य seed भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 


लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन व 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२२०१८०२४५६७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA ४४ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2df 
D EVA RA M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 


BHAWARI 50 
(राजेंद्र दे. FART) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


>» C A A -0 


“0 (२ SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


